नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५९/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१९(२)/का.१४११, दिनांक १४/०३/२०२४. 


प्रस्तावना:- 
विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील ara निर्णयान्वये येवला नगरपरिषद अंतर्गत विकास 


कामांसाठी रु.१०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टातील खालील अनुक्रमांक मध्ये नमूद एकूण रु. ६५.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या मंजूर विकासकामांची 
मान्यता रद्द करुन त्याएवजी सुधारित विकासकामांस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील खालील अनुक्रमांक मध्ये नमूद मंजूर 


विकासकामांची मान्यता रद्द करण्यात येत असून त्याएवजी खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित 
विकासकामांस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(र. लक्ष) 
शा. नि. | रद्द करावयाचे काम रक्‍कम | मंजुर करावयाचे काम रक्‍कम 
तील 
0. येवला शहरातील २४.०० मीटर रुंद | 34.00 | येवला शहरातील कलावती आई | 34.00 
रस्त्यालगत डॉ. साळुंखे हॉस्पिटल ते मंदिरासमोरील भागातील किशोर 
श्री. गाडे यांचे घर ते कलावती आई जाधव ते अमोल पगारे पावेतो रस्ता 
मंदिरापर्यंत जोडणा-या रस्त्यापर्यंत काँक्रिटीकरण करणे व भूमिगत 
काँक्रिटीकरण करणे व भूमिगत गटार गटार बांधकाम करणे. 
बांधकाम करणे 

८. येवला शहरातील सोमनाथ गुंड ते | १०.०० | येवळा  ठशाहरातील नवीन | १०.०० 
जगदाळे वस्ती पावेतो रस्ता नगरपरिषद शेजारील रस्ता 
काँक्रिटीकरण करणे व भूमिगत गटार काँक्रिटीकरण करणे. 
बांधकाम करणे. 

हिं येवला शहरातील हमाल गल्ली भागात | २०.०० | येवला शहरातील wes कॉलनी | २०.०० 
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे व भूमिगत भागातील बिरारी सर ते प्रवीण पवार 
गटार बांधकाम करणे. . पावेतो काँक्रिटीकरण करणे व 

भूमिगत गटार बांधकाम करणे. 

एकुण ६५.०० ६५.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५९/का-१४११, 


२.या संदर्भातील इतर अटी व शार्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६१५११२३६२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


CHARUSHILA 
DEVENDRA CHAUDHARI 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, 

जिल्हाधिकारी,नाशिक, 

मुख्याधिकारी, येवला नगरपरिषद, जि. नाशिक, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
९. 


वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


